शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. पोप्रमा-०२१८/ 
प्र.क्र.९४/ पोल-७, दिनांक १७.०५.२०१८, हा 
रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. पोप्रमा-०२१८/ प्र.क्र.९४/ पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक ८ जुलै २०१९. 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र सीआरपी-११०७/ २३३५/ प्र.क्र.५५५/ पोल-७, 
दिनांक १३.०२.२००९. 

शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. पोप्रमा-०२१८/ प्र.क्र.९४/ पोल-७, 

दिनांक १७.०५.२०१८. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोमसं/ २७- 
बी/ २८-बी/ नागोठाणे-प्र.इमा./ रायगड/ ३५२/ २०१७, दिनांक १५.०६.२०१९. 


~ 


वाचा :- १ 


टे 


वटे 


प्रस्तावना. 


पोलीस अधीक्षक, रायगड, यांच्या आस्थापनेवरील पोलीस ठाणे, नागोठाणे, ताळुका- 
रोहा, याच्याकरिता नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी शा.नि., गृह विभाग, 
क्र सीआरपी-११०७/ २३३५/ प्र.क्र.५५/ पोल-७, दिनांक १३.०२.२००९, व्दारे 
रु.५०,७१,२२५/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली 
होती. उक्त कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करुन पाच वर्षापेक्षा अधिक कालावधी झाला 
असल्याने (उक्त कायास अजून फुरुवात झाली नाही असे VEIT धरुन महाराष्ट्र सा.बां. नियम 
पुस्तिका यामधील परिच्छेद २६२ अनुसार, शा.नि., गृह विभाग, क्र. पोप्रमा-०२१८/ प्र.क्र.९४/ 
पोल-७, दिनांक १७.०५.२०१८, द्वारे उक्त प्रशासकीय मान्यता आदेशा म्हणजे शा.नि., गृह 
विभाग, क्र सीआरपी-११०७/ २३३५/ प्र.क्र.५५५/ पोल-७, दिनांक १३.०२.२००९, हा रद्द 
करण्यात आला होता. 


२. तथापि, उक्त कामाकरिता एकूण रु.५०,७२,०००/- इतका निधी सा.बां. विभाग, 
महाड, यांच्याकडे वर्ग करण्यात आला असून डिसेंबर २०१७ पासून काम सुरू झाले आहेव ते 
६० टकके पूर्ण झाले आहे, असे पोलीस महासंचालक, म.रा., यांच्या कार्यालयाच्या दिनांक 
१५.०६.२०१९ रोजीच्या पत्राद्वारे कळविण्यात आळे आहे आणि उक्त शा.नि., गृह विभाग, 
दिनांक १३.०२.२००९, यास पुन:स्थापित करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे 
शासन पुढील निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पोप्रमा-०२१८/ प्र.क्र.९४/ पोल-७. 


शासन निर्णय. 

शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. पोप्रमा-०२१८/ प्र.क्र.९४/ पोल-७, दिनांक 
१७.०५.२०१८, हा याद्वारे रद्द करण्यात येत असून झा.नि., गृह विभाग, क्र. सीआरपी-११०७/ 
२३३५/ प्र.क्र.५५५/ पोल-७, दिनांक 93.02.2008, यास यथापूर्व करण्यात येत आहे. 


२. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ॥॥॥.॥ळयदा व ग्रय'व.४०/॥ या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७०८१२४६४५७१२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL BORSE 


DN: IN, Mi hte 
2.5.4.20=c6a6e7 cad855fc787a96e36f1 1 fbc87a9f66cfd9bad01 184493f2735 
ad885627, 0 Cod 2, 
FLOOR,MANTRALAYA,MADAME CAMA MARG,MUMBi 
serialNumbet -d1e408948f7d025537d5f6589bd8958d1b95322e66d 
2ccSedf89ad0d79e, ०७२ ‘HOME DEPT, :GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ‘SWAPNIL GOPAL 801१५६ 
Date: 2019.07.08 12:52:01 +05'30' 

(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोकण परिक्षेत्र, नवी मुंबई. 
३) पोलीस अधीक्षक, रायगड, मुक्काम-अळलीबाग. 


) कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, महाड, जिल्हा-रायगड. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
४) कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सा.बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


कार्यासन अधिकारी (व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


